केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
सहकार , पणन व वद्तनोद्योग विभाग , मंत्रालय ( खुद्द ) 

मध्ये ' सहायक जन माहिती अधिकारी ", " राज्य जन 
माहिती अधिकारी " आणि " अपीलीय प्राधिकारी"नियुक्‍त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : केंमाअ - २०२१ / प्र.क्र. ४३/६ - स, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- १) स.प.व व.वि. कार्यालयीन Aa क्रमांक : केंमाअ-२०१८/प्र.क्र.४७/६-स दि.२ जुले,२०१८ 
२) सा.प्र.वि, शासन परिपत्रक क्रमांक-रामाआ/२०१९/ प्र.क्र.१८/सहा दि.१२ फेब्रुवारी,२०१९ 


कार्यालयीन sear 
सहकार पणन व caer विभागातील काही अधिका-यांच्या मंत्रालयीन विभागांतर्गत बदल्यांमुळे तसेच काही 


अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने विभागातील अधिका-यांच्या कार्यभारात/पदनामात बदल झाला आहे. सदर बदलानुसार 
संदर्भाधिन २ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-रामाआ /२०१९ / प्र.क्र.१८ / सहा दि.१२ 
फेब्रुवारी,२०१९ मधील परिच्छेद १.२ मधील तरतुदी नुसार सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती 
अधिकारी, व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची अद्ययावत माहीती घोषित करणे आवश्‍यक असल्याने या विभागाचे 
संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील दिनांक २ जुले,२०१८ चे कार्यालयीन आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून,खालील प्रमाणे 
सुधारित आदेशा प्रसृत करण्यात येत आहेत :- 
णः जनतेला माहितीचा अधिकार परिणामकाररित्या प्राप्त होण्यासाठी " केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 
२००५" अन्वये सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागातील सहायक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी व 
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांचे पदनाम जोडलेल्या प्रपत्र “अ” मध्ये घोषित करण्यात येत आहेत. 
३. एका कार्यासनामध्ये एकापेक्षा अधिक सहायक जन माहीती अधिकारी असतील तर ज्या सहायक जन माहीती 
अधिकारी यांच्याशी संबंधित माहिती द्यावयाची असेल त्याने आवश्‍यक ती माहिती राज्य जन माहिती अधिका-यांस 
तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. अर्जदारास योग्य माहिती समय मर्यादेमध्ये पुरविली न गेल्यास व परिणामी जबाबदारी 
निश्चित करण्याची वेळ आल्यास संबंधित सहायक जन माहीती अधिकारी आणि राज्य जन माहिती अधिका-यांवर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग ( खुद्द) विभागातील सहायक जन माहिती अधिकारी, 
राज्य जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलिय प्राधिकारी यांनी केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम संदर्भात 
वेळोवेळी प्रसृत करण्यात येणारे आदेशा / परिपत्रक इत्यादी यांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००६१२५९११२५०२ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by 


h Punamchand Khorgad 
DN: ०१५, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION MARKETING 
Santosh Punamchand ५०५७५७५०५५ 
4.20=c0546: 137 2ce2d8edbe5dc7949386daf8955a34dfda38bf6f34ce1 2b899 
pseudony! :1212335A3F359ED0643CD209755B861 5A3D58EE! 


Kho rga de AUBTSAOASIER cneSontoshPunamchandhawgede 
De 2021.10.06 13:02:20 +05'30' 
(स.पुं.खोरगडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


सोबत : प्रपत्र 'अ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


२. मा.मंत्री (सहकार व पणन ) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मंत्री ( Talat) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री ( वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिवांचे उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, 

९. मा.प्रधान सचिव (सहकार व पणन )/ प्रधान सचिव (FAI) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग.मुंबई 

qo. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

११. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी / कार्यासन अधिकारी, सहकार, 

पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मुंबई 

१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


१५. संचालक, वस्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


es 


१६. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१७. विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन), सहकारी संस्था, (सर्व), मल्होत्रा हाऊस, मुंबई/कोकण भवन, 
नवी मुंबई /पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / अमरावती / कोल्हापूर/ लातूर. 

१८. विभागीय सहनिबंधक (लेखा परीक्षण), सहकारी संस्था, (सर्व, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 

१९. विभागीय आयुक्त , पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / अमरावती. 

२०. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 


२१. निवड नस्ती/६-स. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


शासन आदेश क्रमांक : केंमाअ - २०२१ / प्र.क्र.४३/ ६ - स, दिनांक : १ ऑक्टोबर,२०२१.. सोबतचे प्रपत “अ 


अ कार्यासन व विषय सहायक जन राज्य जन प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याचे 
क्र माहिती माहिती पदनाम व दूरध्वनी क्रमांक 
अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्याचे 
पदनाम व दूरध्वनी पदनाम व 
क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 


१-स 

राज्यातील जिनिंग प्रेसिंग संस्थांना भागभांडवल देणे, | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
मास्टर प्लान, जिनिंग प्रेसिंग संस्थेच्या इतर बाबी, कापूस अधिकारी २२७९३१०७ २२८३०४३० 
पणन महासंघातील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक २२७९३१०७ 

बाबी,सहकारी सूतगिरण्यांना कच्चा कापूस खरेदी व 

जिनिंग प्रेसिंग करण्यास परवानगी देणेबाबत.कृषी प्रक्रीया 

संस्था - कृषी माळावर आधारित सहकारी प्रक्रीया, उद्योग 

यांना बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी / नोंदणी, प्रक्रीया 

उद्योगांना अर्थसहाय ( रेशीम, तेल व कापूस वगळून ), 

जिल्हा सहकारी कृषी औद्योगिक संघ, महाराष्ट्र राज्य 

वखार महामंडळाशी संबंधित इत्यादी बाबी.. 

१०-स 

कापूस एकाधिकार योजनेसंबंधीत बाबी, कापूस पणन | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
महासंघाच्या निवडणूका व इतर आस्थापना विषयक अधिकारी २२७९३१०७ २२८३०४३० 
प्रकरणे, कापूस उत्पादकांच्या तक्रारी व कोर्ट प्रकरणे, | २२७९३१०७ 

कापूस संकलन केंद्र व कापसाची प्रतवारी, कापूस पणन 

महासंघास निधी उपलब्ध करणे इत्यादी बाबी. 

व१_स 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभाराविषयी | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
सभापती/उपसभापती, सचिव यांचेविरुध्द तक्रारी, बाजार अधिकारी २२८१२२७३ २२८३०४३० 
समित्यांचे विभाजन, नवीन समिती स्थापन करणे, बाजार २२८१२२७३ 

स्थलांतरविषयीच्या समस्या कृषी उत्पन्न बाजार 

समितीसंबंधातील इतर संकीर्ण इत्यादी बाबी. 


२१-स 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांना कर्ज व व्याजाचे हप्ते | सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी उप सचिव 
देणे, महाफेड व मोसिकॉल या तेल महामंडळाच्या अधिकारी २२८१२२७३ २२८३०४३० 
कारभाराबाबत, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, २२८१२२७३ 

म.रा.सह.तेळबिया उत्पादक महासंघ, राष्ट्रीय सहकारी 

विकास निगम पुरस्कृत गोदाम बांधणी योजना इत्यादी 

बाबी. 

२४-स 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व ग्राहक महासंघ, | सहायक कक्ष अवर सचिव उप सचिव 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेंतर्गत सहकारी अधिकारी २२८१२२७३ २२८३०४३० 
संस्थांना अर्थसहाय्य, नागरी व ग्रामीण ग्राहक संस्थांना २२८१२२७३ 

अर्थसहाय्य इत्यादी बाबी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


२-स 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक,पीक कर्ज वाटप व त्याबाबतचे det, सहकारी 
पतपुरवठा, SLIC, SLTF, SLBC, कृषी कर्जमाफी व कर्ज 
परतफेड सवलत योजना-२००९, छत्रपती शिवाजी 
महाराज Wah सन्मान योजना-२०१७, इतर योजना( 
राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकाचे सक्षमीकरण करणासाठी 
अर्थसहाय्य, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 
भागभांडवलळी अंशदान, वैद्यमाथन कमिटीच्या 
शिफारशीनुसार सहकारी बँकांना अर्थसहाय्य इत्यादी 
बाबी. 

७-स 

नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था, उपसा 
जलसिंचनासंस्था, भूविकास बँक, सावकार नियंत्रण 
कायदा विषयक बाबी इत्यादी बाबी. 

१५-स 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१०४, १५२ आणि १५४ खाली शासनाकडे दाखल 
केलेल्या अपिल / पुर्ननिरिक्षण अर्जावर कार्यवाही. 
यानिर्णयाविरुध्दमा.न्यायाळयात दाखल कलेल्या 
प्रकरणांवर कार्यवाही करणे इत्यादी बाबी. 

3-4 

सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात शासकीय हमी 
भागभांडवल इ.बाबी व उपपदार्थ प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत. 
इत्यादी बाबी. 

१३-स 


राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण ,सहकारी संस्थाच्या 
निवडणुकांसंबधी मार्गदर्शन करणे, 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमाला उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात 
दिलेल्या आव्हानासंबंधी कार्यवाही करणे इत्यादी बाबी. 


२५-स 

साखर आयुक्तालयाच्या आस्थापना विषयक बाबी व 
सहकारी साखर कारखान्यांना द्यावयाचे अनुदान इत्यादी 
बाबी. 

२२-स 

सर्व साधारण सहकारी संस्था व संकिर्ण बाबी, क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांची भाडी, महानगरपालिका कर, देयके, प्रवास 
खर्च आणि वाहन खरेदीबाबत, मागासवर्गीयांचा अनुशेष, 
महिला धोरण इत्यादी बाबी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३८८२ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९४०५७ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१३८२६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७२९२३९६० 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१३८२६ 


सहायक कक्ष 
२२८५१९५४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८४३५८६ 


कक्ष अधिकारी 


२२७९३८८२ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९४०५७ 


अवर सचिव 
२२८१३८२६ 


कक्ष अधिकारी 


२२७९२३२९६० 


कक्ष अधिकारी 
२२८१३८२६ 


अवर सचिव 
२२८५१९५४ 


अवर सचिव 
अधिकारी 
२२८४३५८६ 


वि.का.अ.तथा सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था) 
२२८८५९८४ 


वि.का.अ.तथा सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था) 
२२८८५९८४ 


वि.का.अ.तथा सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था) 
२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२८४३५८६ 


वि.का.अ.तथा सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था) 
२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२८४३५८६ 


उप सचिव 
२२८४३५८६ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


प-स 
क्षेत्रीय आस्थापना वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक 
बाबी इत्यादी बाबी. 


१२-स 

क्षेत्रीय आस्थापना वर्ग-२ चे अधिकारी आणि वर्ग-३ व वर्ग- 
४ चे कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी, जी.डी.सी.ए. 
परिक्षेबाबत इत्यादी बाबी. 

६-स 

विधानमंडळ अधिवेशन कामकाज व माहितीचा अधिकार 
(समन्वय) इत्यादी बाबी. 


आस्थापना-१ 
विभागातील (खुद्द) अधिकारी / कर्मचारी यांच्या आस्थापना 
व सेवाविषयक बाबी, विभागातील पदांबाबत इत्यादी बाबी. 


आस्थापना-२ 

कार्यालयीन व्यवस्थापन व नोंदणी शाखा,वर्ग-४ कर्मचारी 
यांचे आस्थापना विषयक कामे , लेखनसामुग्री इत्यादी 
बाबी. 

रोखशाखा 

विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांची वेतन देयके 
इत्यादी बाबी. 

९-स 

औद्योगिक सहकारी संस्थांना भागभांडवल मंजूर 
करणे,सामुदायिक सहकारी संस्था, सामुदायिक शोती, 
इंडस्ट्रीयळ इस्टेट प्रिमायसेस कॉ. ऑप. सोसायटी, 
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी विल्ली,मजूर 
सहकारी संस्था,जंगळ कामगार सहकारी संस्था व 
त्यानुषंगाने AoA इत्यादी बाबी. 


१४-स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबी, सहकारी संस्थांचे 
लेखापरीक्षण फी. इत्यादी बाबी. 


१६-स 

लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, अंदाज 
समिती, पंचायत राज समिती इ. समित्यांविषयक सर्व 
बाबी, लेखापरीक्षण आक्षेपाबाबतच्या बाबी, शासकीय 
गुंतवणूक, शासकीय कर, करेतर महसूल, अग्नीमे व कर्जे 
यांच्या थकबाकीच्या वसुलीबाबत माहिती इत्यादी बाबी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३९७८ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३६४२ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९३०८७ 


रोख लेखापाल 
२२७९३८८२३२ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२७९२३११० 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२०२६८०५ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२०२६८०५ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३९७८ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३६४२ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३०८७ 


कक्ष अधिकारी 


२२७९२३२८८३ 


कक्ष अधिकारी 
२२७९३११० 


कक्ष अधिकारी 


२२०२६८०५६५ 


कक्ष अधिकारी 
२२०२६८०५ 


उप सचिव 
22028393 


उप सचिव 
22028393 


उप सचिव 
22028393 


उप सचिव 
22028393 


उप सचिव 
22028393 


उप सचिव 


२२०२९३१३ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 


२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


१७-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाशी संबंधीत अर्थसंकल्प 
विषयक बाबी, पंचवार्षिक/वार्षिक योजनांविषयक बाबी. 


१८-स 

प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था (विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था), गट सचिवांचे वर्गीकरण 
योजना व गटसचिवांचे प्रश्न, दुष्काळ , टंचाई व गारपीट या 
विषयाच्या अनुषंगाने कर्जपुरवठा, महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सहकार विकास निगम, 
सहकार पुरस्कार, पदे पुढे चाळू ठेवणे (चार योजना), इतर 
योजना (डॉ.पंजाबराव देशमुख व्यज सवलत योजना, 
शेतक-यांना अल्पमुदती पीक कर्जपुरवठा करण्यासाठी 
एक टक्‍का व्याजदराने अर्थसहाय्य, रूपांतरीत कर्जावरील 
व्याज माफी, अल्पमुदतीच्या कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या 
कर्जात रूपांतर करण्यासाठी, सहकारी पतसंस्थांना कर्जे, 
राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत 
प्राथमिक कृषि पतपुरवठा, सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य, अवेळी पाऊस व गारपीट 
आपादग्रस्त होतक-यांना कर्जावरील व्याजमाफी). इत्यादी 
बाबी. 


१९-स 

शासकीय /जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी 
गृहनिर्माण संस्थांना दिलेले कर्ज व व्याज वसुलीचे हिशोब. 
शासकीय / जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी 
गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसहाय्य पुरविणेबाबत. इत्यादी 
बाबी. 


टेक्स-१(अ) 

कोल्हापूर, सातारा, धुळे, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, 
रत्नागिरी या जिल्हयातील व विदर्भ विभागातील सहकारी 
सूतगिरण्यांबाबत सर्व कामकाज इत्यादी बाबी. 


टेक्स-१(ब) 

मराठवाडा विभाग व सांगली, सोलापूर, पुणे, जळगाव, 
अहमदनगर, रायगड, सिंधुदूर्ग या जिल्हयांतील सहकारी 
सूतगिरण्यांबाबत सर्व कामकाज, अर्थसंकल्प व मंत्रिमंडळ 
उपसमिती समन्वय, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विषयक बाबी, 
लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्था इत्यादी बाबी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८५२७५२ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८८५९८४ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२६७४६२५ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८१२२७३ 


अवर सचिव 
२२८५२७५२ 


कक्ष अधिकारी 
२२८८५९८४ 


कक्ष अधिकारी 
२२६७४६२५ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१२२७३ 


कक्ष अधिकारी 
२२८१२२७३ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


वि.का.अ.तथा सहनिबंधक 
(सहकारी संस्था) 


२२८८५९८४ 


उप सचिव 
२२८४४८३२ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः HA - २०२१/प्र.क्र. ४३/६- स, 


रेशीम कक्ष 
रेशीम संबंधातील सर्व बाबी. 


टेक्स-२ 

हातमाग, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या आस्थापना 
विषयक बाबी, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाबाबत 
सर्व इत्यादी बाबी. 

टेक्स-३ 

खाजगी, आजारी व बंद गिरण्यांची प्रकरणे, बीआयएफआर 
प्रकरणे, राष्ट्रीय gar महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
हातमाग महामंडळ, सहकारी हातमाग महासंघ, पश्चिम 
महाराष्ट्र विणकर मध्यवर्ती सहकारी संस्था इ.विषयक 
बाबी. 

टेक्स-४ 

महाराष्ट्र राज्य THEI महामंडळ व मराठवाडा वस्त्रोद्योग 
महामंडळाविषयक इत्यादी बाबी. 


टेक्स-५ 
महाराष्ट्र राज्याचे नवीन dala धोरण विषयक सर्व 
बाबी. 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८५००५८ 
सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८४५९१९ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८३१२७६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८३१२७६ 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 
२२८३१२७६ 


कक्ष अधिकारी 
२२८५००५८ 
अवर सचिव 
२२८४५९१९ 


कक्ष अधिकारी 
२२८३१२७६ 


कक्ष अधिकारी 


२२८३१२७६ 


अवर सचिव 
२२८३१२७६ 


उप सचिव 
२२८३१२७६ 
उप सचिव 
२२०२५१५९ 


उप सचिव 
२२०२५१५९ 


उप सचिव 


२२०२५१६५६९ 


उप सचिव 
२२०२५१५८५९ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


